सहकार, पणन व वद्तनोद्योग विभाग (खुदद मधील 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- सववि-३३.२४/प्र.क्र.१२३/आस्था-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२४. 


१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.१४/प्र.क्र.३५७/आस्था-१, 
दि.२८.०८.२०१४. 

२. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-१०.१६/प्र.क्र.४६३/आस्था-१, 
दि.०६.१२.२०१६. 

३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.१७/प्र.क्र.११२/आस्था-१, 
दि.१६.०२.२०२३. 

४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.२२/प्र.क्र.४९३/आस्था-१, 
दि.०४.०७.२०२३. 

५. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.१७/प्र.क्र.११२/आस्था-१, 
दि.२२.०९.२०२३. 

६. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.२४/प्र.क्र.१२३/आस्था-१, 
दि.१९.०३.२०२४. 

७. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.७ येथील दि.०६.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 
संदर्भाधिन क्र.४ येथील दिनांक ०४.०७.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग (खुद्द) विभागासाठी सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला असून विभागातील एकूण 
१९२ नियमित पदांच्या व बाह्ययंत्रणेद्दारे घ्यावयाच्या २१ मनुष्यबळ सेवा अज्ञा एकूण २१३ पदांचा 
त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सदर TRA निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या सुधारित 
आकृतीबंधातील २१३ पदांपैकी ६३ अस्थायी पदांना संदर्भीय अ.क्र. ६ येथील दि.१९.०३.२०२४ च्या 
शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. त्यानुसार सुधारित आकृतीबंधातीलळ एकूण पदांपैकी ६३ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
वित्त विभागाच्या दि.०६.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभागातील संदर्भाधिन दिनांक ०४.०७.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि-३३.२४/प्र.क्र.१२३/आस्था-१, 


आलेल्या एकुण २१३ पदांपैकी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र-अ” मध्ये नमुद केलेल्या 
६३ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

या पदांपैकी नियमित वेतनश्रेणीवर असलेल्या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक 'व्ही-२, 
३४५१-सेक्रेटरीएट आर्थिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट- (०१) (०१) सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, 
दत्तमत (३४५१ ०३०४)" या लेखाश्ीर्षाखाली व मृत संवर्गातील बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पध्दतीने नियुक्‍त 
केलेल्या पदांवर होणारा खर्च, “मागणी क्रमांक व्ही-२, ३४५१ सचिवालयीन आर्थिक सेवा, ०९० 
सचिवालयीन, (०१) सचिवाळयीन आर्थिक सेवा (०१)(०१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, (३४५१ 
०३०४) १०-कंत्राटी सेवा” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२०२५ च्या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध 
तरतूदीतून/ मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०६.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०९२०१४४४०२९५०२ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ned by SANTOSH PUNAMCHAND KHORGADE. 


Digital 

DN: 4 -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION MARKETING 
SANTOSH PUNAMCHAND णा 

2.5.4.2( a37. 

99ea7, 


2ce2d8edbeSdc7949386daf8955a34dfda38bf6f34ce12b8 
=400032, st=Maharashtra, 
KH O RGA D E serialNumber=08CF3286085F1309FD153E0C9A31F18D1C3CE4865E7DF75B4F8 
सोबत . विवरणपत्र 1 ST 1 AA7B7SA9A\ cn=SANTOSH PUNAMCHAND KHORGADE 
ढ Date: 2024.09.20 14:44:38 +05'30' 
(a. पु. खोरगडे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महाळेखापाल (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवड नस्ती (आस्था-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि-३३.२४/प्र.क्र.१२३/आस्था-१, 


विवरणपत्र-अ 
झासन निर्णय क्रमांक सववि-३३.२४/प्र.क्र.१२३/आस्था-१, दिनांक : २०.०९.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(१) नियमित पदे 


दि. ०४.०७.२०२३ । स्थायी अस्थायी पदे 
रोजीच्या शासन 

निर्णयानुसार 
आकृतीबंधातील 


हड 
कळना ळे. 


२ | सह सचिव/उप सचिव 


1. क र... 
हे. ae 
८. ५९४ (7. 
He (es 


वरीष्ठ स्वीय सहायक 
निवडश्रेणी लघुलेखक 
११ | उच्चश्रेणी लघुलेखक 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 
१३ | लघुटंकलेखक 
लिपिक/लिपिक-टंकलेखक 


(२) आकृतीबंधानुसार मृत संवर्गातील पदे :- 


वाहनचालक 


र [कक्ष 0009200000 
खर 00010111र्‍३ 


एकूण स्थायी व अस्थायी पदे 


एकूण (१) -- (२) २१३ १५० ६३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


